शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.-३०/का-९ 


शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर 
विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. २० मे, २०२२ 


संदर्भ- १. amen निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८१/का-९, 


दि.३१/०३/२०२२. 


२. मा. श्री. जफर अळलताफ शोख, गटनेता, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी, नगरपंचायत, बोदवड यांचे 


शासन शुद्धीपत्रक - 


दि.०४/०४/२०२२ रोजीचे पत्र. 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये अ.क्र.८, क्रमांक-६१ येथील 


जळगाव जिल्ह्यातील रु.१०० लक्षचे खालील विकास काम मंजूर करण्यात आले आहे. 


अ.क्र. जिल्हा म. क्र कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी (रुपये 
न.पा./न.पा./न.प. लाखात) 
८ | जळगाव | मुक्ताईनगर ६१ | नगर पंचायत बोदवड येथे गट नं.४२४ १००.०० 
मध्ये शादीखाना हॉल बांधकाम करणे. 


२. उपरोक्त मंजूर विकास कामातील गट क्रमांकामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. । जिल्हा म. क्र. कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी (रुपये 
न.पा./न.पा./न.प. लाखात) 
८ | जळगाव | मुक्ताईनगर ६१ | नगर पंचायत बोदवड येथे गट नं.४२० १००.०० 
मध्ये शादीखाना हॉल बांधकाम करणे. 


3. उपरोक्त विकास कामातील गट क्रमांकामध्ये बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी तात्काळ आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.--३०/का-९ 


छ. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५२०१२२०३८१२१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHASHANK YASHWANT BARVE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=4f19736b62993d2c7e7 16a76cdcfdaa8a6a0Bfc2f1 Sbfd4 fe 
d42ec7306bf1e8, 06९5400032, st=Mi 


YASHWANT BARVE sitios काळ 
(शाशांक य. बर्वे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


